महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ:-१) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२१/प्र.क्र.६२/चौदा, 
दि.३१.०५.२०२१. 

२) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२१/प्र.क्र.६२/चौदा, 
दि.२९.१२.२०२१. 


आदेशा 


श्री.सं.शश.आघाव, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांचे 
कार्यालयातील “अतिरिक्त खाजगी सचिव” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३०.११.२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.सं.शा.आघाव, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची केंद्रीय आरोग्य 
राज्यमंत्री यांचे कार्यालयातील “अतिरिक्‍त खाजगी सचिव” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.१२.२०२२ 
पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.३०.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४१५३९०७६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
G AJ A N A N ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 
d41ada8a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


= , st=Mal 
serialNumber=54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2A, 
D659E360F73B682D6B6FCCBBAECF, cn=GAJANAN BHIMRAO. 


GURAV 
Date: 2022.12.14 15:42:07 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ 
२ 


3 
8 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, भारत सरकार यांचे अवर सचिव 


~ ~~ ~~ ~~ 


8) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्री.सं.शा.आघाव, अवर सचिव (विभागामार्फत) 

७) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


